सन 2023-28 मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक 
प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे ही 
योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. १५२/३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा - 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएन-०९/ प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि.२३.०९.२०११ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 

३) संचालक (आत्मा),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/राप्रधो/प्र.क्र.४/वि.प्र.५/ 
२४३०१/२०२३, दि. २४.०७.२०२३ 


प्रस्तावना - 


राज्य शासनातील सेवेत असलेल्या सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचा-यांची कार्यक्षमता 
वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरिता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत 
राज्य शासनाने संदर्भाधीन दि.२३.०९.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे 
प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. 


सन २०२३-२४ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा- 
यांना प्रशिक्षण देणे ही योजना राबविण्यासाठी (३४५१ २९६२) या लेखाशिर्षांतर्गत रु. yoo लक्ष निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. तथापि वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार, सन २०२३-२४ च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०२३) आवश्‍यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्प निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या wo टक्केच्या 
मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. 


संचालक (आत्मा) यांनी दि. २४.०७.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत 
सन २०२३-२४ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना 
प्रशिक्षण देणे या योजनेंतर्गत रु. ४९९.२० लक्ष निधीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता व 
रू. ३००.०० लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
तरी, सन २०२३-२४ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय 
कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेंतर्गत रु. ४९९.२० लक्ष निधीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. १५२/३-ओ 


शासन निर्णय : 


१, 


ष्‌. 


सन २०२३-२४ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना 
प्रशिक्षण देणे ही योजना राबविण्यासाठी रु. ४९९.२० लक्ष ( अक्षरी रुपये चार कोटी नव्यान्नव 
लक्ष वीस हजार रुपये फक्‍त) एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये मंजुर झालेल्या अनुदानाखाली खालील 


लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. डी-०७ 
००३, प्रशिक्षण 
(००) (०१) शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण (कृषि) (कार्यक्रम) 
५०,इतर खर्च (३४५१ २९६२) 


., या आदेशान्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना 


प्रशिक्षण देणे या योजनेकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात आयुक्‍त (कृषि) यांना 
नियंत्रण अधिकारी तसेच सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत मार्गदर्शक सूचना, मार्गदर्शक तत्वे तसेच शासनाचे प्रचलित नियम व 


अटी यानुसार विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांना 
आवऱ्यक त्या सूचना संचालक (आत्मा) यांनी निर्गमित कराव्यात. 
विविध प्रशिक्षणांचा कार्यक्रम संचालक, वनामती यांनी सर्व संबंधित प्राचार्य, रामेती यांच्या 
समन्वयाने राबवावा . 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०११५१९२४५००१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E M A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad26 


75a8c7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4 


040836DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMAN 
M H A PA N KA R GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2023.09.01 15:21:13 +05'30" 


प्रती - 


(हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे खासगी सचिव 
२) अमुस (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) आयुक्‍त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
४) संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
५) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
६) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
७) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. १५२/३-ओ 


८) संचालक वनामती, नागपूर 

९) उप संचालक, आत्मा, रामेती, पुणे 

qo) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

११) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१२) सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 

१३) सर्व प्राचार्य, रामेती, नागपूर, अमरावती, छ. संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, खोपोली 

१४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१७) वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
१८) नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

१९) कार्यासन अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


